आदिवासी विकास विभागातंर्गत 
शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे 
आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक 
उपाययोजनांकरीता आवश्‍यक वस्तु / 
उपकरणांची खरेदी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक BST २०२०/प्र.क्र.११०/का.१३-अ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. SST २०१५/प्र.क्र.३४१ (भाग-१ / 
का.१३, दि.१५ जून, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक , आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआशा २०२०/प्र.क्र.५८/का.१३-अ, 
दि.१२ जून, २०२० व दि.१५ जून, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी- 
६, दि.१५ जून, २०२०. 
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. अआश्या २०२०/प्र.क्र.७९/का.११, 
दि.९ ऑक्टोंबर, २०२०. 
५) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, 
दि.२९ ऑक्टोंबर, २०२०. 
६) शासन परिपत्रक, शालेश शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.८६/एसडी-६, 
दि.१० नोव्हेंबर, २०२०. 
७) शासन परिपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक. MTS २०२०/प्र.क्र.१२२/का-१३, 
दि.२० नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा कोरोना (COVID-98) 
विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बंद करण्यात आलेल्या होत्या. संदर्भ क्र. ७ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
राज्यातील आदिवासी विकास विभागातंर्गत शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी 
चे वर्ग, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२० पासून सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. प्रस्तुत मार्गदर्शक मार्गदर्शक सूचनांसोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र. 


१ येथे “Thermometer, Thermal Scanner/Gun, Pulse Oxymeter, जंतूनाशक, साबण, पाणी 
इत्यादी आवश्‍यक वस्तुंची उपलब्धता तसेच झाळेची/वसतिगृहाची स्वच्छता व निर्जतुकीकरण 
सुनिश्चित करुन त्यावरील खर्च शाळा व्यवस्थापन समितीच्या निधीतून भागविण्याबाबत सूचित 
केलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआश्ा २०२०/प्र.क्र.११०/का.१३-अ 


२. उपरोक्तप्रमाणे संदर्भ क्र. ७ अन्वये सूचित केल्यानुसार, शासकीय आश्रमशाळेतील 


विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यासाठी Thermal 


Scanner/Gun, Pulse Oxymeter, जंतूनाहक, साबण इ. उपकरणे / वस्तुंची खरेदी उक्त संदर्भ 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या गृहपाल/मुख्याध्यापक यांचे अध्यक्षतेखालील 


खरेदी समितीने, उद्योग व उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील 


नियमांनुसार विहीत पध्दतीने करावी. सदरील उपकरणे / वस्तुंची उपलब्धता खालीलप्रमाणे 
करावी. 
(i) प्रत्येक शासकीय आश्रमझशाळेमध्ये 3 थर्मल स्कॅनर/गन (Thermal Scanner/Gun) तसेच ३ 
पल्स ऑक्सीमिटर (Pulse Oxymeter) खरेदी करावेत. त्यापैकी १ नग मुलींकरीता, १ नग 
मुलांकरीता व १ नग राखीव ठेवण्यात यावा. 


(ii) सदरील Thermal Scanner/Gun व Pulse Oxymeter यांची खरेदी करतांना त्या वस्तु 
ISO प्रमाणित असाव्यात व त्यास १ वर्षाची वॉरंटी असावी. 


(ii) हॅन्डवॉश स्टेशन, टॉयलेट व बाथरुम येथे लिक्वीड हॅन्डवॉश तसेच सॅनिटायझर पुरेशा 


प्रमाणात उपलब्ध करुन द्यावे. सदरील लिक्वीड हॅन्डवोठा व सॅनिटायझर संपल्यास ते 


रिफील करण्यात यावे. 


iv) उपरोक्त बाबींसाठीच्या खरेदीवरील एकत्रित खर्च रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त असल्यास, 
त्यास प्रकल्प अधिकारी यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


(॥ विद्यार्थ्यांच्या शरीराचे तापमान, ऑक्सीजन सॅच्युरेशन आणि हार्ट रेट हे दररोज घेण्यात 
यावेत. त्याकरिता दररोज एक समर्पित शिक्षक / वॉर्डन यांना सर्व विद्यार्थ्यांच्या शरीराचे 
तापमान, ऑक्सीजन सेच्युरेशन आणि हार्ट रेट ची नोंद करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात 
यावी. 


(Vi) प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हारीराचे तापमान नो टच-इन्फ्रा रेड थर्मामिटरने घ्यावे आणि 5702, 


Heart Rate हे 5702 मॉनिटरवर घ्यावेत. त्याबाबतचा तपशिल गृहपाल/मुख्याध्यापक 
यांच्यामार्फत अटल आरोग्य वाहिनी / डीजी हेल्थ प्रणाली यांच्याकडे दररोज पाठविण्यात 
यावी. 

(॥) अटल आरोग्य वाहिनी / डीजी हेल्थ प्रणाली सेंटरने दररोज गृहपाल /मुख्याध्यापक यांना 


फोन करुन सकारात्मक (Positive) विद्यार्थ्यांचा डेटा संकळित करावा. सदरील डेटा 


दररोज सबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे सादर 


करावा. त्यानुसार प्रकल्प अधिकारी यांनी पुढील वैद्यकीय उपायोजना कराव्यात. 


३. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १५ जुन, २०२०, दिनांक २९ 
ऑक्टोबर, 2020 व दि.१० नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा २०२०/प्र.क्र.११०/का.१३-अ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२१०१६५४४१७९२४ असा आहे. 
सदर निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PANDURANG CA SHRI sosgietes sens 
MAHADU RAUT SSS SVERNMINT OF MAHARASHTRA, 
(पांडुंरग म. राऊत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधासचिव. 

) मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


०८ 


o~ 


4 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

qo) सर्व सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

११) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर. 

१२) सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१३) सर्व एकलव्य निवासी शाळा प्राचार्य (प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 

१४) सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच नामांकित शाळांचे मुख्याध्यापक, शासकीय 
वसतीगृहांचे गृहपाल (प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 

१५) निवड नस्ती (का-१३अ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


xn 


S 


S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


